सन 29-2098 मध्ये विहोष घटक 
योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ.साठी 
अर्थसहाय्य या योजनेतील २८९ अस्थायी 
पदे पुढे सुरु ठेवण्यास मान्यतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आकृवि-२२१८/प्र.क्र.२४५/१५-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृवि-२२१८/प्र.क्र.६६/१५-अ, 
दिनांक १४/०३/२०१८. 
२) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक-कृआ-११११/साप्र/२४४२/१८-१९/ 
प्र.क्र.१४/आस्था-५(निप)/५२१, दिनांक २१/०९/२०१८. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०७/०९/२०१८. 


शासन निर्णय :- 


कृषि विभागातील, ८०० इतर खर्च, (००) (02) विशोष घटक योजना, विशेष घटक 
योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य या योजनेतील २८९ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याचे 
अधीन राहून पुढे सुरु ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च, सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्ष अंतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-डी-२ 

२४०२-पीक संवर्धन 

८००-इतर खर्च 

(००) (02) विशोष घटक योजना 

विशेष घटक योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य (२४०१ २४४२) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२१८/प्र.क्र.२४५/१५-ओ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१२१४५१५५०१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


५ uariv Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Agriculture And ADF Department, 
(00032, st=Maharashtra, 


५ b h Hr postal A 
a m 7 aj l 2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaed4ea 
112e908c0e9a7e572d4190f9709a817F51, 
h cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
D a pate Date: 2018.10.04 12:16:56 +05'30' 


(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), ५, मुंबई/ नागपूर. 

२. कृषिसह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. उप सचिव (२अ) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सर्व संचालक/सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 

५. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे). 

६. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे). 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे). 

८. निवडनस्ती/१५-अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


